महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ ऑक्टोबर, २०२३ 

संदर्भ - 
. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.४.२०२३ 
२. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०६.०४.२०२३ 
३. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.२०.०४.२०२३ 
४. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०४.०५.२०२३ 
५. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०३.०७.२०२३ 
६. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.३१.०८.२०२३ 
७. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०५.१०.२०२३ 
८. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.२०.१०.२०२३ 


-O 


शासन निर्णय :- 


राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत 
करण्याच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.१२.४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या 
मान्यतेनुसार सदर शासन निर्णयाव्दारे खाळील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (२) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ 
क्र. (५) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹१९४७४.१९लक्ष मधून ₹१०२४.६६लक्ष (अक्षरी दहा कोटी 
चोवीस लक्ष सहासष्ठ हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत 
करण्यात येत आहे. 
(रुपये हजारात) 


अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत । प्रस्तावित 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट 
तरतूद वितरण 


(१) (२) (३) (४) (५) 


२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 


(09) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 


7 (09) (09) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवार्य) 
(२२३५-२०७२) 


०१, वेतन ४१९०६२३ २३४६७५ ३३५२५ 


03, अतिकालिक भत्ता ५७८ २८९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट ८ (९०0 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० १६०० 
१०, कंत्राटी सेवा ३३६६० १६८३० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ५२५० २६२५ 
१३, कार्यालयीन खर्च ११३६७ ५६८३ 
१४, भाडेपट्टी व कर ५६६५ १७७६ 
१७, संगणक खर्च ४६५ २३२ 
२१, पुरवठा व सामग्री | 00 30 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ४०० ८० 
२८, व्यावसायिक सेवा Yo २५ 
५०, इतर खर्च २० ६ 
५१, मोटार वाहने ३५ १०.५ 
एकूण (०१) (०१) ४७९८५३ २६३८६१.५ ३३५२५ 
2 । (09) (03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना, आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५८ १७१ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११५५०० ६४६८० ९२४० 
एकूण (०१) (03) ११६३५८ ६४८५१ ९२४० 
एकूण (०१) ५९६२११ ३२८७१२.५ ४२७६५ 
एकूण ००१ ५९६२११ ३२८७१२.५ ४२७६५ 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
३ | (०१) (०४ बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे 
व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन ४६८२७ २६२२२.९६ ३७४६ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०८४ ५४२ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्चे १५६ ७८ 
१३, कार्यालयीन खर्च १९१ ९५ 
१४, भाडेपट्टी व कर १२६५ ६३२ 
१९, आहार खर्च २८३८ १४१९ 
२१, पुरवठा व सामग्री ४०७ १२२ 
५०, इतर खर्च १६८ Yo 
एकूण (09) (०४) ५२९३६ २९१६०.९६ ३७४६ 
४ | (०१) (04) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्‍क संरक्षण आयोगाची 


स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट ० (९०0 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २४५३ १४५३ | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११०१० ६१६४.८ ८८१ 
एकूण (०१) (०५) १३४६३ ७६१७.८ ८८१ 
एकूण (०१) ६६३९९ ३६७७८.(9६ ४६२७ 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११८३७४ ३६४५ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १४२००७ ७९५२३ ११३६१ 
एकूण (०२) (०३) २६०३८१ ८३१६८ ११३६१ 
६ | (02) (०४ महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ६४६६६ ६३२०२ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १५०८२ ६०२४.९४ 
एकूण (०२) (०४) ७९७४८ ६९२२६.९४ 
एकूण (०२) ३४०१२९ १५२३९४.९ ११३६१ 
एकूण १०२ ४०६५२८ १८९१७३.७ १५९८८ 
७ | 903, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(09) (०१) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वैतन १५३४४७ ८५९२९.५६ १२२७६ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ४१८१ २०९० 
१०, कंत्राटी सेवा १०४१२ ५२०६ 
११, Calica प्रवास खर्च १२०० ६०० 
१३, कार्यालयीन खर्च २२८४ ११४२ 
१४, भाडेपट्टी व कर ८७०० ४३५० 
१९, आहार खर्च २८७२३ १४३६१ 
२१, पुरवठा व सामग्री ५२८० १५८४ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५६ १७१ 
५०, इतर खर्च ७१२ २१३ 
एकूण (०१) (०१) २१५७९५ ११५६४६.६ १२२७६ 
८ | (११ महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 


(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने 
(अनिवार्य) (२२३५-२१६१) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट ०८ (०0 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०६०८३ १०६०८ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ४४८१६ २५०९६.६८ ३५८५ 
एकूण (११) (०१) १५०८९९ ३५७०४.६८ ३५८५ 
Q । (२३) संरक्षण अधिकारी 
(२३) (०१) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए ८५७ 
०१, वेतन २५०००० १४७५०० १२५०० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ ३८४ 
१०, कंत्राटी सेवा ६०००० १८००० 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च ४००३ १२०० 
१३, कार्यालयीन खर्च १०५०० 3940 
१४, भाडेपट्टी व कर ४१७८ १२५३ 
१७, संगणक खर्च ८००० २४०० 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० १०७७ 
एकूण (२३) (०१) ३४१५५३ १७४९६४ १२५०० 
एकूण १०३ ७०८२४७ ३१५२१४.२ २८३६१ 
| o | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण 
(09) (09) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वेतन १९१८९५ १०७४६०.६ १५३५२ 
०३, अतिकालीन भत्ता १२४ ६२ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३५०० १७५० 
१०, कंत्राटी सेवा ६२५ ३१२ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ११३५ ५६७ 
१३, कार्यालयीन खर्च १४४८ ७२४ 
१४, भाडेपट्टी व कर ५२९ २६४ 
१९, आहार खर्च ३०४९९ १५२४९ 
२१, पुरवठा व सामग्री ३३७७ १०१३ 
५०, इतर खर्च ६३० १८९ 
एकूण (०१) (०१) २३३७६२ १२७५९०.६ १५३५२ 
एकूण १०४ २३३७६२ १२७५९०.६ १५३५२ 
१ | Coo, इतर खर्च 
(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) २४३१ ४८६ 
२७, लहान बांधकामे २४३१ ४८६ 
एकूण ८०० १९४७१७९ ९९०५९० १०२४६६ 
एकूण ०२, समाज कल्याण 
१२ । ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 


१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट चक वया “ERLE 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (3) (8) (4) 
(00) (09) od संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (2234- 
2242) 
५०, इतर खर्च २४० yo 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा २४० Yo 
एकूण 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) १९४७४१९ ९९०६४० १०२४६६ 
२. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च 


करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी/ ata तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१२.४.२०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी/शर्तीचे पालन 
करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. उपरोक्त विवरणपत्रातील अ.क्र.५ अन्वये वितरित तरतुदीतून दि चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी मुंबई, या 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षामध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे 
सेवानिवृत्ती विषयक उपदान अदा करण्यासाठी ₹६४,४५,५००/- इतके अनुदान वितरीत करणेस मंजूर देण्यात येत 
आहे. 


४. सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबीखाली यापुर्वी वितरीत अनुदानाचा विनियोग पुर्ण झालेला असल्याबाबत 
नियंत्रक अधिकारी यांनी खात्री करावी त्याचप्रमाणे याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करावीत. यापूर्वी वितरीत 
कलेल्या अनुदानाची तसेच या शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त 
झाल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


५. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी कोषागारातून आहरीत करण्यापूर्वी तसेच खर्च 
करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतुदी तसेच शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२ एप्रिळ,२०२३ मधील मार्गदर्शक सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१०३११६२२५७३७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL DEORAO SARDAR 
S U N | L DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c0098eb68042c66b721 1 5bc62ef920 
D E O R A O 6ece42981aab126657128d7cadca447533, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
INumber=778B75C2C14BADBE6832D77 


SARDAR : a 
(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 
३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


छ. 
& 2 
६. 


qo, 
११. 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 

उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
उप आयुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 

सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


